जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन करीता 
Single Nodal Agency व Nodal Officer dt 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२९/योजना-५ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: : १४ जुले, २०२१ 


१) ग्रा.वि.वि.,शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-२००३/प्र.क्र.१७४३/योजना-५,दिनांक १७.०३.२००४ 

२) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनसंदर्भात केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचना-२००८. 

३) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ॥१-१७०१४/३७/२०१७- 
१८/७१७५,दि.३०.०४.२०१८ 

४) ग्रा.वि.वि. आदेडा क्र. जिग्राप्र-२०१९/प्र.क्र..३०/योजना-५, दिनांक १९.०७.२०१९. 

५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण : २०२१ /प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि .०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिलेले आहेत. 

यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भ क्र.५ च्या परिपत्रकान्वये केंद्र शासनाच्या सुधारित कार्यपध्दतीनुसार 
प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency ची नेमणूक करावी व त्यासोबतच 
योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करावी, असे 
निदेश दिलेले आहेत. 

यानुषंगाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन ६०:४० (केंद्र हिस्सा ६० % व राज्य हिस्सा ४०%) 
अशी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन करीता Single Nodal Agency 
Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२९/योजना-५ 


शासन निर्णय:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी वितरणाच्या सुधारीत कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी माहे जुले, २०२१ 
पासून करावयाची असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
५ वा मजला, सिडको भवन, दक्षिण विंग, बेलापूर, नवी मुंबई यांची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन 
करीता Single Nodal Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे तसेच वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, 
ग्राम विकास विभाग यांची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१३२५४९८१२० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 
D | | | (2 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


h 2.5.4.20=82e461e0a32ec649f0a60e437 27 
a a S a ग e cbbb3edff433d33cc0d95dbéf8dbf1 fa4f7f, 
serialNumber=6721aca60d5973c4d26547 
e 269488f4f9d7c98360213c1a8ca7eccc36b 

p a tT | | 35448, cn=Dilip Babasaheb Patil 

Date: 2021.07.14 15:01:22 +05'30' 

(fe. बा.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

२. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७/कोषा-प्रशा-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
सिडको भवन, दक्षिण विंग, बेलापूर, नवी मुंबई 

७. वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

८. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 

९. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी. 

१०. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२९/योजना-५ 


११. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

१२. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 

१३.कक्ष अधिकारी (वित्त-, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

१५.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१६.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


